पूणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीस माहे ऑक्टोबर २०२० ते जून 2029 या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-५/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :११ मार्च, २०२२ 


Tel] 
rll 
| 


१. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, क्रमांक : GAD-ATGH ०८०/४/२०१४- 
O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, 
दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 

२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५. 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोल-३, 
दि.२५.०७.२०१६, दि.०५.०६.२०१७, दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८, 
दि.२३.१०.२०१९ व दि.११.०६.२०२१. 

४. पोळीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र. प्रलि-३/सीसीटीव्ही कॅमेरा सदयस्थिती/ 
३७/२०२१, दि.०५.०३.२०२१. 

५. पोळीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र. प्रलि-३/पीडब्ल्युसी सीसीटीव्ही कामाचा 
अभिप्राय/२०२१/३१८, दि.०४.०७.२०२१. 

६. गृह विभाग, उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि.२४.०८.२०२१ रोजीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 

७. मे. प्राईस वॉटर हाऊस GIF WAT. यांचे दि.०६.०८.२०२१ व दि.२३.०९.२०२१ रोजीचे 
पत्र. 

८. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र.प्रलि-३/पीडब्ल्युसी देयक पडताळणी/ २०२२/ 
५६१/१३१, दि.१३.०१.२०२२. 


यस्तावना :- 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता तांत्रिक सल्लागार म्हणुन गृह विभाग, 
शासन निर्णय दि.२९.०५.२०१५ अन्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. या कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२३.१०.२०१९ अन्वये मे.पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ 
सल्लागारास व एका सल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.०१.०७.२०१९ ते दि.३०.१०.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली व गृह विभाग, शासन निर्णय दि.११.०६.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ 
सल्लागारास व एका सल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.३१.१०.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली. तसेच दि.११.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे. पीडब्ल्युसी या कंपनीच्या सध्याच्या 
संघातील एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ मार्च, २०२१ पासून ४ महिने किंवा ८ man- 
months साठी मुदतवाढ देण्यात आळी आहे. उक्त Warmer माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 
दि.०९.०५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मानधन अदा करण्यात येते. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोळल-३ 


अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळी उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दि.२४.०८.२०२१ रोजीच्या बैठकीत पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे सल्लागार 
मे.पीडब्ल्युसी या कंपनीला मार्च २०२१ ते जून २०२१ या चार महिन्यांच्या कालावधीतील ८ man-months 
पैकी ६ man-months चे देयक अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.८ येथील 
पत्रान्वये पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांनी मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने ऑक्टोबर २०२० ते जून २०२१ पर्यंतची 
सादर केलेली देयके तपासली असून सदर देयके पारित करणेबाबत शिफारस केली आहे. पुणे Bex 
सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने ऑक्टोबर २०२० ते जून २०२१ पर्यंत केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता सल्लागार म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स US. या कंपनीचे एका वरीष्ठ सल़्लागारास व एका सल्लागारास पूर्णवेळ 
तत्वावर ऑक्टोबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत केलेल्या कामाचे मानधन म्हणून एकुण रु.३०,९५,७३०/- 
तसेच माहे मार्च २०२१ ते जून २०२१ या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी (८ man-months पैकी ६ man- 
months साठी) रु.१८,५७,४३८/- असे एकूण रु.४९,५३,१६८/- (रुपये एकोणपन्नास लाख त्रेपन्न हजार 
एकशे अडुसष्ट फक्त) इतकी रक्कम मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास खालील THA क्र.१ व २ मधील 
तपशिलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


Pune CCTV Project (October 2020 - February 2021) 
Man Deploym Applicable OPE Total 
Peri Month Resource Desisnation Month ent Amount per Sub Total GST @ Claimed Amount 
od Name 8 Rate (Percenta Resource (INR) 18% (INR) (INR) 
(INR) ge) (INR) 
= % 1१ न्न 
A Ea ट eee E F G H=FxG I ged K cee 
Oct-20 Amit 5,24,700 94,446 pe 6,19,146 
ak Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
Nipim Senior 7 क कर्ण 
Jain Consultant 277,200 10070 277,200 
Nov-20 Amit 5,24,700 94,446 le | 6,19,146 
Oct. व दाह Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
202 Nipim Senior % 
० Jain Consultant 3777८00 poo 2, 777209 
to Dec-20 “ATi 5,24,700 94,446 Le | 6,19,146 
Feb. Bhosale Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
ce Nipim Senior "7 क क्र 
Jain Consultant 2,77:200 10070 2777200 
Jan-21 Amit 5,24,700 94,446 Ey 6,19,146 
Bhosale Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
Feb-21 Amit 5,24,700 94,446 शि 6,19,146 
Bhosalé Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
Total | 26,22,500 | | 26,22,500 | 4,72,230 | o | 30,95,730 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोल-३ 


Pune CCTV Project (March 2021 - June 2021) 

; Man Deploym Applicable OPE Total 
Peri Month Resource Designation Month ent Amount per Sub Total GST @ Claimed Tae 
od Name 8 Rate (Percenta Resource (INR) 18% (INR) (INR) 

(INR) ge) (INR) 
— % 1१) = 
A Ea ट शि E F G H=FxG I ee ae K ७ 
Nipim Senior 2,77,200 100% 2,77,200 
Jain Consultant 7) i 77s 7 
Amit 5,24,700 94,446 शि 6,19,146 
Bhosale Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
Mar. Nipim Senior "7 7 
2021 Jain Consultant 377200 ZOOM 277200 
to 6 Man- anit 5,24,700 94,446 pe 6,19,146 
गणा; months Bhosale Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
2021 = प 
Nipim Senior 77 0% 77 
Jain Consultant 2577:200 10070 2779200 
Durwa 5,24,700 94,446 शि 6,19,146 
Dandegao | Consultant 2,47,500 100% 2,47,500 
nkar 
Total 15,74,100 15,74,100 2,83,338 | 0 | 18,57,438 


२. अ) उपरोक्त रकमाह्या दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 

ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५७% च्या प्रमाणात 
प्रवास, भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

क) संदर्भ क्र.७ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात येत 
आहेत. सदर रकमांमध्ये ऑक्टोबर २०२० ते जून २०२१ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी १८% 
वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली 
आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजित करण्याचा 
अधिकार शासनास राहील. 

इ) सदर देयके ही अंमलात असलेले कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च "२०५५ - पोलीस, (00) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोळीस 
बल, १३, कार्यालयीन खर्च (२०५५०१६८)" या लेखाश्ीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजुर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१११३२१०८११२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


ly y 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=b31abfcb1894c4c597cc944f1 9a89/474e7b98a708cc03eb46 
bb, 


d241a604d42 

pseudonym=98E519306D20397D354BD181099105FOACIEFDEC, 
KAI LA A R N serialNui 47160717 AE29C2D266185275D8B9B4CFAE93893BE 

65A27853145A4CO4D865CD, cn=GAIKWAD KAILAS ARJUN 

Date: 2022.03.11 13:22:47 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोल-३ 


२. पोलीस आयुक्त, पुणे हाहर. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८. 
१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती / पोल-३. 


2 2k 2k ok ok 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


